RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक २६ ] ] 


सोमवार , जुलै १२ , २०२१ / आषाढ २१ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ३८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ जुलै २०२१ . 

अधिसूचना 
सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , १ ९ ०४ . 


क्रमांक एमयूएन -२०२१ / प्र.क्र .१०१ / नवि - १८.- ज्याअर्थी , शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे . ) याच्या 
कलम ३४१ क चे पोट - कलम ( १ ) ( १ क ) आणि ( २ ) मधील तरतुदीनुसार नगरविकास विभाग उद्घोषणा क्र . एमयूएन 
२०१४ / प्र.क्र.९ ५ / नवि -१८ , दिनांक २० एप्रिल २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी जामणी नगरपंचायत 
संदर्भात निर्गमित केलेल्या अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन -२०१४ / प्र.क्र.९ ५ / नवि -१८ , दिनांक ८ एप्रिल २०१५ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा केला आहे . ) या अधिसूचनेमध्ये बदल करून झरी नगरपंचायत असा उल्लेख 
करण्यासाठी तसेच अधिसूचनेतील अनुसूची अ व ब मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम ३४१ क चे पोट - कलम 
( १ ) ( १ क ) आणि ( २ ) तसेच महाराष्ट्र वाक्खंड अधिनियम ( १ ९ ०४ चा १ ) मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र एक - अ , मध्य उप विभाग क्र . २५ मध्ये प्रसिद्ध करून निर्गमित करण्यात आली होती . 

२. आणि ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर येथे दाखल जनहित याचिका क्र . १००/२०१५ मध्ये मा . उच्च 
न्यायालयाने दिनांक २८ जून २०१७ रोजी आदेश पारित करून उक्त प्राथमिक उद्घोषणा रद्द करण्याचे महाराष्ट्र शासनाने निर्णय 
घ्यावा , असे आदेश पारित केले होते . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ३८-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , जुलै १२ , २०२१ / आषाढ २१ , शके १ ९ ४३ 


३. त्याअर्थी महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) च्या 
कलम ३४१ च्या पोट - कलम ( १ ) ( १ क ) आणि ( २ ) तसेच महाराष्ट्र वाक्खंड अधिनियम ( १ ९ ०४ चा १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन -२०१४ / प्र.क्र.९ ५ / नवि -१८ , दिनांक २० एप्रिल २०१६ 
रोजीची उद्घोषणा तात्काळ विखंडीत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश मोघे , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , जुलै १२ , २०२१ / आषाढ २१ , शके १ ९ ४३ 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 12th July 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GENERAL CLAUSES ACT , 1904 . 


No. MUN - 2021 / C.R.101 / UD - 18.- Whereas , by Government Proclamation , Urban Development 
Department , No. MUN - 2014 / C.R . 95 / UD - 18 , dated 20th April 2016 , ( hereinafter referred to as 
“ the said Proclamation ” ) published in the Maharashtra Government Gazette , Part - 1 A Central 
Sub - Division , Extraordinary No. 25 , dated the 20th April 2016 , issued in pursuance of the 
provisions of sub - sections ( 1 ) , ( 1A ) and ( 2 ) of section 341 A of Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) ( hereinafter referred to 
as “ the said Act ” ) the Government of Maharashtra had announced its intention to issue a 
notification under sub - section ( 1 ) , ( 1A ) and ( 2 ) of section 341 A of the said Act read with section 21 
of the Maharashtra General Clauses Act , ( I of 1904 ) , to amend the Government Proclamation , 
Urban Development Department , No. MUN . 2014 / C.R . 95 / UD - 18 , dated the 8th April 2015 
( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) to substitute the words “ Zari Nagar Panchayat ” 
for the words “ The Zarijamni Nagar Panchayat ” and consequentially to substitute the Schedules 
‘ A’and ' B ' appended to the said Notification ; 


2. And whereas , in view of the order passed by the Hon'ble High Court made in the PIL 
No. 100 of 2015 on the 28th June 2017 the Government of Maharashtra has decided to rescind the 
said proclamation ; 


Now , therefore in exercise of powers conferred by section ( 1 ) ( 1A ) and ( 2 ) of section 341 A of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 
( Mah . XL of 1965 ) read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act , ( I of 1904 ) the 
Government of Maharashtra here by rescinds the Government Proclamation , Urban Development , 
No. MUN . 2014 / C.R . 95 / UD - 18 , dated the 20th April 2016 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH MOGHE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


